असा.क्र. १०९ * रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन ऱ्य SHTaGER १4. २००७/आश्विन २३, TAR शके १९२९ 


जज्ज 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 
ag Pet स स क टी स रट प्र र्ट 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भांग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


| गृह. विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ ऑक्टोबर २००७ 


अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८. 
क्रमांक एमव्हीआर. ०८०६/सी.आर.-४८/पंरि.-२.--मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा 
५९) याच्या कलम २८ चे पोट-कलम (२) चा खंड. (अ), कलम ३८ चे पोट-कलम (२) चा खंड 
(अ) आणि कलम ६४ चे पोट-कलम (२) चा खंड (ब) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा . 
, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र मोटार वाहन 
नियम, १९८९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा 
. पुढील. मंसुदा, त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्‍यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे; आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र शासन, या अधिसूचनेचा 
मसुदा, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसानंतर उक्त मसुदा 
विचारात घेईल. न , 


भाग चार-अ--१३० (४७३) 
; [ किंमत : रुपये ७.०० ] 


[ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन 23, शके १९२९ [भाग चार-अ 


२. उपरोक्त कालावधीच्या आत Vea मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्‍तीकडून ज्यां हरकती 
किंवा सूचना प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (परिवहन व उत्पादन: शुल्क), मंत्रालय. 
मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे येतील, त्यावर शासन विचार करील. 

नियमांचा मसुदा 
१. या नियमांना महाराष्ट्र मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, २००७ असे 'म्हणावे. 
* २. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश * मुख्य नियम '' असा 
करण्यात आला आहे) याच्या नियम ३ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-- 
* ३. लायसन प्राधिकारी.--लायसन प्राधिकारी पुढीलप्रमाणे असतील,--- 
(क) बृहन्मुंबईकरिता, मुंबई महानगरपालिका eax अधिकारिता असलेले प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 
(ख) ठाणे विभागातील ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, ठाणे. 


(ग) कोल्हापूर विभागातील कोल्हापूर; सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक ' 


: परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर, 

(a) पुणे विभागातील पुणें आणि सोलापूर या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 
मुणे > 

(ड) नाशिक विभागातील नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, नाशिक : 

(च) धुळे विभागातील-धुळे, जळगांव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, धुळे ; 

(छ) औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि्‌ उस्मानाबाद या जिल्ह्यांकरिता 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद ; 


(ज) नांदेड विभागातील नांदेड, परभणी,.लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी, नांदेड. 


(झ) अमरावती विभागातील अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम या 2 


जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती ; 

(ञ) नागपूर (शहर) विभागातील नागपूर व वर्धा या जिल्ह्यांच्या नगरपालिका शहर 
हद्दींकरिता : 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर) ; 

(ट) नागपूर (ग्रामीण) विभागातील नागपूर (नगरपालिका-शहर हद्दीवगळून), गडचिरोली, 
चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा .या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक प्ररिवहन अधिकारी, नागपूर 
(ग्रामीण) 


omy 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन 23, शके १९२९ घळ, 


or 


मुख्य नियमांच्या नियम २६ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल:-- 
“ २६. लायसन प्रांधिकारी.---लायसन प्राधिकारी पुढीलप्रमाणे' असतील,-- 


(क) बृहन्मुंबईकरिता, मुंबई महानगरपालिका हद्दीवर अधिकारिता असलेले प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 

(ख) ठाणे विभागातील ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, ठाणे » 

(ग) कोल्हापूर विभागातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर | 

(a) पुणे विभागातील पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
पुणे ; 

(3) नाशिक विभागातील नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, नाशिक ; 

(च) धुळे विभागातील धुळे, जळगांव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, धुळे ; 

(छ) औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांकरिता 
प्रादेशिक प्ररिवहन अधिकारी, औरंगाबाद 

(ञ) नांदेड विभागातील नांदेड, परभणी, लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, नांदेड; 

(झ) अमरावती विभागातील अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिमं या 
जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती ; 

(ञ) नागपूर (शहर) विभागातील नागपूर व वर्धा या जिल्ह्यांच्या नगरपालिका शहर 
हद्दींकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शंहर 

(ट) नागपूर (ग्रामीण) विभागातील नागपूर (नगरपालिका शहर हद्दी वगळता) गडचिरोली, 
चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर 
(ग्रामीण). ” 

मुख्य नियमांच्या नियम ४२ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल:-- 
'* ४२. नोंदणी प्राधिकारी.--नोंदणी प्राधिकारी पुढीलप्रमाणे असतील,-- 

(क) बृहन्मुंबईकंरिता, मुंबई महानगरपालिका हद्दींवर अधिकारितां असलेले प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी; 

(ख) ठाणे विभागातील ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी प्रादेशिक 


"परिवहन अधिकारी, ठाणे; 


४७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन २३, शके १९२९ [भाग चार-अ 


(ग) कोल्हापूर विभागातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांकरिक्षा-फ्नदेशिक 
परिवहन अधिकारी, . कोल्हापूर, 

(घ) पुणे विभागातील पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिकं परिवहन अधिकारी, 
पुणे : 

(ड) नाशिक विभागातील नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, नाशिक 

(च) धुळे विभागातील धुळे, जळगांव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, धुळे 

(छ) औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांकरिता 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद 

(a) नांदेड विभागातील नांदेड, परभणी, लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, नांदेड, 
(झ) अमरावती विभागातील अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, अंकोला आणि वाशिम या 
जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती क 
(ञ) नागपूर (शहर) विभागातील नागपूर व वर्धा.या जिल्ह्यांच्या नगरपालिका शहर 
हद्दींकरिता प्रादेशिक. परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर) , 

(ट) नागपूर (ग्रामीण) विभागातील नागपूर (नगरपालिका शहर हद्दी वगळून), गडचिरोली, 
चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर 
(ग्रामीण) 


‘ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, ) -- 
5 शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन २३, शके १९२९ ४७७ 


रच न HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 15th October 2007. 
NOTIFICATION . 

Motor VeHIcLes Act, 1988. र 

No. MVR. 0806/C.R. 48/TRA-2.—The following draft of the ‘rules 
further to amend the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers 
conferred by-clause (a) of sub-section (2) of section 28, clause (a) of 
sub-section (2) of section 38 and clause (b) of sub-section (2) of section 64 
of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and of all other powers 
enabling it in this behalf, is hereby published, as required by sub-section (1) 
of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be 
affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be 
taken into consideration by the Government of Maharashtra after thirty 
days from the date on which this Draft Notification is published -in the 
Maharashtra Government Gazette. 

2. Any objections or suggestions which may bereceived by the Principal 
Secretary tothe Government of Maharashtra, Home Department (Transport 
‘and Excise), Mantralaya, Mumbai 400 0382, from any person with respect 
to the said draft, within the aforesaid period, will be considered by the 
Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles ( Second 
Amendment) Rules, 2007. : 
2. For rule 3 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 (here- . © 
inafter referred to as “ the principal Rules ”) the following rule shall be 
substituted, namely :— 
“3. Licensing Authorities —The-Licensing Authority shall be, 

(a) for Brihan Mumbai, the Regional Transport Officers, having 
jurisdiction over the limits of the Mumbai Municipal Corporation 
limits ; 

(6) in the Thane region, for the districts of Thane, Raigad 
Sindhudurg and Ratnagiri, the Regional Transport Officer Thane ; 


४७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, oot) आश्‍विन २३, शके १९२९ [भाग चार-अ 


(c) in the Kolhapur region, for the districts of Kolhapur, Sterigtf 
and Satara, the Regional Transport Officer, Kolhapur ; 

_ (d) in the Pune region, for the districts of Pune and Solapur, the 
Regional Transport Officer, Pune ; 

(e) Inthe Nashikregion, for the districts of Nashik and Ahmednagar, 
the Regional Transport Officer, Nashik ; © 

(f) In the Dhule region, for the districts of Dhule, Jalgaon and 
Nandurbar, the Regional Transport Officer, Dhule ; 

(g) In the Aurangabad region, for the districts of Aurangabad, 
Jalna, Beed and Osmanabad, the Regional Transport Officer, 
Aurangabad : ; 

(hk) In the Nanded region, for the districts of Nanded, Parbhani, 
Latur and Hingoli, the Regional Transport Officer, Nanded ; 

(i) Inthe Amravati region, for the districts of Amravati, Buldhana, 
Yavatmal, Akola-and Washim, the Regional Transport Officer, 
Amravati ; 

(j) In the Nagpur (City) region, for the municipal city limits of 
Nagpur and Wardha districts, the Regional Transport Officer, 
Nagpur (City) 

(k) In the Nagpur (Rural) region, for the districts of Nagpur 
(excluding municipal city limits), Gadchiroli, Chandrapur, Gondia 
and Bhandara, the Regional Transport Officer, Nagpur (Rural). ” 

3. For rule 26 of the principal Rules, the following rule shall be 
substituted, namely :— 


“ 96. Licensing Authorities—The Licensing Authority for the 7 


purposes of Chapter III of the Act, shall 0९, 

(८) for Brihan Mumbai, the Regional Transport Officers, having 
jurisdiction over the limits of the Mumbai Municipal Corporation 
limits ; 

(4) in the Thane region, for the districts of Thane, Raigad, 
Sindhudurg and Ratnagiri, the Regional Transport Officer, Thane ; 

(c) in the Kolhapur region, for the districts of Kolhapur, Sangli 
and Satara, the Regional Transport Officer, Kolhapur ; 

(d) in the Pune region, for the districts of Pune and Solapur, the~ 
Regional Transport Officer, Pune ; 


j= भाग-चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन २३, शके १९२९ ४७९ 


(e) inthe Nashik region, forthe districts of Nashikand Ahmednagar, 
the Regional Transport Officer, Nashik; ~ : 

(A) in the Dhule region, for the districts of Dhule, Jalgoan and 
Nandurbar, the Regional Transport Officer, Dhule ; 

(g) in the Aurangabad region, for the districts of Aurangabad, 
Jalna, Beed and Osmanabad, the Regional Transport Officer, 
Aurangabad ; . ; इ... 

(h) in the Nanded region, for the districts of Nanded, Parbhani, 
Latur and Hingoli, the Regional Transport Officer, Nanded ; 

(i) inthe Amravati region, for the districts of Amravati, Buldhana, 
Yavatmal, Akola and Washim, thé Regional Transport Officer, 
Amravati ; aa द 

() in the Nagpur (City) region, for the Municipal City limits 
of Nagpur and Wardha districts, the Regional Transport Officer, 
Nagpur (City) ; / र 

(ता the Nagpur (Rural) region, for the districts of Nagpur 
(excluding Municipal City limits), Gadchiroli, Chandrapur, Gondia 
and Bhandara, the Regional Transport Officer, Nagpur (Rural). ”. 

4. For rule 42 of the principal Rules, the following rule shall be 
substituted , namely :— 

' © 42. Registering Authorities.—The Registering Authority 

shall be,-— 


(a) for Brihan Mumbai, the Regional Transport Officers, having 
jurisdiction over the limits of the Mumbai Municipal Corporation 
limits ; a 

(b)'in the Thane region, for the districts of Thane, Raigad, 
Sindhudurg and Ratnagiri, the Regional Transport Officer, Thane ; 

(c) in the Kolhapur region, for the districts of Kolhapur, Sangli and 
Satara, the Regional Transport Officer,Kolhapur ; 

(d) in the Pune region, for the districts of Pune and Solapur, the 
Regional Transport Officer, Pune; , 

(e) inthe Nashik region, forthe districts of Nashik and Ahmednagar, 
the Regional Transport Officer, Nashik ; : 


,_ ४८० महाराष्ट्रशासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर १५, २००७/ आश्‍विन 23, शंके १९२९ [भाग चार-अ 


(f) in the Dhule region, for the districts of Dhule, Jalgoan and 
Nandurbar, the Regional Transport Officer, Dhule ; 

(g) in the Aurangabad region, for the districts of Aurangabad 
Jalna, Beed and Osmanabad, the Regional Transport Officer, 
Aurangabad 

(h) in the Nanded region, for the districts of Nanded, Parbhani, 
Latur and Hingoli, the Regional Transport Officer, Nanded ; 

(४) inthe Amravati region, for the districts of Amravati, Buldhana, 
Yavatmal, Akola and Washim, the Regional Transport Officer, 
Amravati ; 

@) in the Nagpur (City) region, for the Municipal City limits of 
Nagpur and Wardha districts, the Regional Transport Officer, 
Nagpur (City) ; 

(k) in the Nagpur (Rural) region, for the districts of Nagpur 
(excluding Municipal City limits), Gadchiroli, Chandrapur, Gondia 
and Bhandara, the Regional Transport Officer, Nagpur (Rural). ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVHAN, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


